गोंदिया जिल्हयातील गोंदिया तालुका 
नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएक्स २००५/ प्रक्र.१४/ वबिशा-१ ब 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक :९० मे,२००५. 


बाचा :- गृह बिभाग,शासन निर्णय क्रमांक : एनमएएक्स २००४/ प्र.क्र.४८/ विशा.१ ज 
दिनांक : 19.82. 200K" 


राज्यातील काही भागामध्ये नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढल्याने गडचिरोली, गोदिया, 
चंद्रपूर, भंडारा, नांदेड आणि यवतमाळ या जिल्यामधील तालुके /गांबे नक्षलग्रस्त म्हणून 
संदर्भाधिन दिनांक ७.१२.२००४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे घोषित करण्यात आलली आहेत 
२. या निर्णयान्वये गोंदिया जिल्हयातील गोंदिया तालुका नक्षलग्रस्त तालुका म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
३. वर नमूद केलेल्या जिल्हयाच्या भागाच्या तसेच राज्यातील इतर भागाच्या नक्षलग्रस्तते 
संदर्भात दरवर्षीच्या जानेवारी महिन्यामध्ये आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार त्यात बदल 
करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई शासनाकडे पाठवतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


Aho, 


. a 
( सदानंद जाधव ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) 


रोटा/एच-494(900-5-05) (कू.मा.प. 


NR A: 081 


प्रति, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिब 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालयीन विभाग 
विभागीय आयुकत, मुंबई/ नागपूर/पुणे औरंगाबाद/ अमराबती/ नाशिक 
सर्व विभागीय प्रमुख 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (अ.व सु.) प्रधान सचिव (परिवहन) / प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक 
पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

सर्व पोलीस अधिक्षक 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

महालेस्यापाल महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 

सर्ब कोषागार अधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

नियोजन बिभाग,मंत्रालय,मुंबई 

गृह विभागातील सर्व सह सचिव / उप,सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी 
गृह विभागातील सर्व कार्यासने, रोख उपशाखा,मंत्रालय,मुंबई 
निवडनस्ती विशा १ ब 


RRRBARE 


एच-494(900-5-05)- 


NR A: 081 


